केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 
कार्यक्रमांसाठी सर्वसाधारण वर्गवारी 
(General) करीता सन २०१६-१७ व २०१७- 
१८ मधील प्रलंबित केंद्र हिस्सा रु.३१३६.३८ 
लक्ष व राज्य हिस्सा रु.२११०.७१ लक्ष इतके 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राआअ-०६१८/प्र.क्र.२८ ९/आ-७9 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१ 
दिनांक : १५ मार्च, २०१९. 


वाचा :- 

१) संचालक, वित्त व लेखा, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांचे क्र.राआसोम/एफएमर्जी/ प्र.कें.रा.हि./ 

१२५१२-५१८/२०१८-१९, दिनांक ९ मे, २०१८ चे पत्र. 

प्रस्तावना :- 

ग्रामीण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरायी आणि विश्वासार्ह, सर्व 
प्रकारच्या गरजूंना आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात 
एप्रिल २००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरु केले. सन २०१४-१५ मध्ये केंद्र शासनाने 
आरोग्य विषयक सर्व केंद्र पुरस्कृत योजना एकत्रित करुन त्यास "राष्ट्रीय आरोग्य अभियान" असे 
नाव दिले. या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय नागरी 
आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत योजनांचा समावेश केला आहे. 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान या केंद्र पुरस्कृत योजने करीता सर्वसाधारण योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ 
च्या मंजूर अर्थसंकल्पीत तरतूदीतून प्रलंबित केंद्र व राज्य हिस्सा राज्य आरोग्य सोसायटीस 
उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यान्वित असलेल्या विविध कार्यक्रम याकरीता 


सर्वसाधारण (General) लाभार्थ्याकरिता सन २०१८-१९ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून सन 
२०१६-१७ व २०१७-१८ मधील प्रलंबित केंद्र व राज्य हिस्सा वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय HATH: राआ3अ-०६१८/प्र.क्र.२८९/आ-७ 


२. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक 
कोषागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्त, 
आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी, मुंबई 
यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सहसंचालक (अ. व प्र.), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. सदर केंद्र हिछ्यामधील खर्च मागणी क्र.आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य; ०६, सार्वजनिक आरोग्य; ८००- इतर खर्च; अतंर्गत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान केंद्र 
पुरस्कृत योजना (केंद्राचा हिस्सा), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) परिशिष्ट -अ मधील सारणीतील 
स्तंभ क्र.३ मध्ये खालील नमूद केल्या प्रमाणे योजना निहाय या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व तो सन २०१८-१९ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
परिशिष्ट-अ 
सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मधील प्रलंबित केंद्र हिस्सा 


(रु.लाखात) 
अ.क्र योजना लेखाशीर्ष | मजूर तरतूद 
१ | २ ३ 1 ४ | 
a | (09) (१८) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM) । २२१०१५७ १८५०.०० 
२ | (०१ (२१) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) | २२१०११८४ १०४७.०० 
ह (09)(23) राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम ला जा 
(NVBDCP) 
8 | (09) (२७ राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम (NLEP) | 2Q40F vg ७२.०० 
५ | (०१(२९ राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम (NPCB) २२१०२६४ ४०.९५ 
६ | (09) (३१) राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (NMHP) | २२१०२८२ ४७.३८ 
x i) ae वृध्दापकाळ आरोग्य शुश्रूषा कार्यक्रम en ता 
८ | (०१)(३७) राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) २२१०३४४ ११.७७ 
०१)(४१) राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेह हृदयरोग व पक्षाघात 
te व नियंत्रण कार्यक्रम : 01. भा 
उकूण ३१९६-१८ 


४. सदर राज्य हिड्यावरील खर्च मागणी क्र क्र.आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य; ०६, सार्वजनिक आरोग्य; ८००- इतर खर्च; अतंर्गत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान केंद्र 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: राआअ-०६१८/प्र.क्र.२८९/आ-७ 


पुरस्कृत योजना (राज्य हिस्सा), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) परिशिष्ट -ब मधील सारणीतील 

स्तंभ क्र.३ मध्ये खालील नमूद केल्या प्रमाणे योजना निहाय या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 

यावा व तो सन २०१८-१९ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
परिशिष्ट-ब 

सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मधील प्रलंबित राज्य हिस्सा 


(रु.लाखात) 
अ.क्र योजना लेखाशीर्ष | मंजूर तरतूद 
हि २ ३ Ley 
| (०१) (१५) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM) २२१०५२४६ १२३३.३३ 
(०१) (२२) सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम 
२ २२१०-१९२ ६९८.०० 
(RNTCP) 
(09) (२४) राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम 
3 २२१०-२१९ १४.०० 
(NVBDCP) 
8 | (09) (२८) राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम (NLEP) २२१०२५५ ४८.०० 
4 । (०१) (३० राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण (NPCB) २२१०२७३ २७.३० 
६ । (09) (३२ राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (NMHP) | २२१०१२९१ २४.८४ 
राष्टीय दृभ्दापकाळ आरोग्य pep कार्यक्रम 
२ (09) (३४) राष्ट्रीय वृध्दापकाळ आरोग्य शुश्रूषा कार्यक्रम लयात te 
(NPHCE) 
८ | (09)(3¢) राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) २२१०३५३ ७.८५ 
०१) (४२) राष्ट्रीय कर्करोग, मधूमेह, हृदयरोग आणि 
: eae et ae 4 हि ह २२१०३९१ २७.३४ 
स्ट्रोक प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम (NPCDCS) 
एकूण २११०.७१ 


५. वित्त विभागाच्या दिनांक २ एप्रिल, २०१८ च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टातील अनु.क्र.८ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व arial पूर्तता केळी असल्याचे 
कार्यक्रम प्रमुख / संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास 
कळविले असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केळे आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या 
दिनांक २ एप्रिल, २०१८ च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातीळ मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटींची 
पूर्तता झाली असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


६. सदरचे अनुदान सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ 
अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्‍त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 
केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय HATH: राआअ-०६१८/प्र.क्र.२८९/आ-७ 


७. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ डिसेंबर, 
२०१६ मधील तरतूदीनुसार आवश्‍यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता घेण्यात 
यावी. 


८. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १) ५४०/अर्थोपाय, दिनांक 
१२ डिसेंबर, २०१८, २) क्र.३२/अर्थोपाय, दिनांक २४ जानेवारी, २०१८ अन्वये प्राप्त सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Q, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201903151228518617 असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NILESH MADHUKAR FALAKE 

N | | F S H DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9b937361525edcb194dec2d7985fb077 
eSabd6b9fad45b976539bce4d36b0b69, 
postalCode=400001, street=10TH FLOOR,G T 

M A D H U KA R HOSPITAL COMPLEX,NEW MANTRALAY,MUMBAI, 
serialNumber=e09d55875f0b34f40ea67d594e0e 
55772eb9527cde52579d6523580dfc4d1 783, 


ou=PHD MANTRALAYA, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=NILESH MADHUKAR FALAKE 


Date: 2019.03.15 17:34:32 +05'30' 


(निलेश फाळके) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. आयुक्‍त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

५. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

६. सहाय्यक संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 

७. प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण अधिकारी), आरोग्य सेवा संचालनालय, 
मुंबई. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

१३. निवडनस्ती ( आरोग्य-७ . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


